Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८, अंक ५०] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे पृष्ठे 
= = एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात / 9-48 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ नागपूर विभागाशी 
व चार-क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नियम व आदेश. नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-११ लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५०. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक-मह.सहा -उजिअभू-सामान्य-कावि-२५२-२०२२.--- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (2093 चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२-१८ मे, २०२२ अन्वये 
पान क्रमांक ६ ते ८, अ. क्र. २०६ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे, आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 
ना.-एक-१ (१७६४). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा वल्लीपूर, तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ g ० ०९ 
२ १९/१ ० ५५ 
3 २६/१अ ३ ५५ 
४ २६/१ब २ ३० 
4 २६/१क ० 4o 
ग २६/१ड ० ०३ 
एकूण क्षेत्र .. Yor 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प. 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णणे  :-- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, — सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादीत केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
--निरंक-- 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
--निरंक-- 


जमिनीच्या भूसंपादित जमिनीचा उपजिल्हाधिकारी fon fay 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 3 


भाग १ (AT. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५१. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक-मह.सहा -उजिअभू-सामान्य-कावि-२५३-२०२२.--- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (2093 चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२-१८ मे, २०२२ अन्वये 
पान क्रमांक ८ ते १०, अ. क्र. २०७ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे, आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा सर्कसपूर, तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 

हे. आर 
१ ३५/१ ० ०९ 
२ ३६/१ ० 23 
३ ३८/१ ० २३ 
8 38/9 ० २५ 
4 ५२ ० २३ 
द 44 ० 03 
४६ ० ०४ 
४३ ० 09 
४१ ० ०६ 
१० ४०/१ ० १६ 
११ ३७/१ ० १६ 
१२ ८१ ० ०३ 
१३ ८२/१ ० १८ 
१४ ८३/१ ० २६ 
१८ ६६/१ ० ०१ 
१६ ६३/१ ० ०२ 
१७ ५५/१ ० ०४ 


एकूणक्षेत्र .. 203 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प. 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णणे  :-- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :--- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादीत केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
--निरंक-- 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
--निरंक-- 


जमिनीचा उपजिल्हाधिकारी ion fay 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 


करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५२. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक-मह.सहा.-उजिअभू-सामान्य-कावि-२५४-२०२२.---- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 


पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२-१८ मे, २०२२ अन्वये 


पान क्रमांक १० ते १२, अ. क्र. २०८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे, आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 


“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ षु 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा काशीमपूर, तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५/३ ००४ 
एकूण क्षेत्र .. ००४ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प. 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णे  :-- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, — सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादीत केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
--निरंक-- 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
--निरंक-- 


जमिनीच्या भूसंपादित जमिनीचा उपजिल्हाधिकारी ion fay 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५३. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक-मह.सहा .-उजिअभू-सामान्य-कावि-२५५-२०२२.--- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (2093 चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२-१८ मे, २०२२ अन्वये 
पान क्रमांक १२ ते १४, अ. क्र. २०९ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे, आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ;: 
ना.-एक-२ (१७६४). 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 


“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 


जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा टोणा, तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 

हे. आर 
१ १५ ० ०२ 
२ १६ ० ०९ 
३ १७ ० ०३ 
41 १०९ ० १० 
५ ११०/१ ० १२ 
& 992 ० 09 
9 9438/9 अ ० ११ 
é 938/49 ब ० १२ 
९ १३४/२ अ ० ०२ 
एकूण क्षेत्र .. ० ६२ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प. 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णे  :-- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, — सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बुडीत क्षेत्राकरीता जमीन संपादीत केल्यामुळे परिसरातील जमीन 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 


याबाबत व इतर लाभासंबंधात) कास्तकारांना होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ षु 


अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
--निरंक-- 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
--निरंक-- 


जमिनीच्या भूसंपादित जमिनीचा उपजिल्हाधिकारी ion fay 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५४. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ (१) अन्वये 


क्रमांक म.स.-विभूअ-सामान्य-कावि-२५६-२०२२.--- 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 


तरतुदीच्या 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


ट महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६/एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा आर्वी खास, ता. आर्वी, जि. वर्धा 


अ. क्र. भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १३९ ० ०३ 
एकूण अदमासेक्षेत्र .. ० ०३ 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव निम्न वर्धा प्रकल्प. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन निम्न वर्धा प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसित गावठाण मायवाडी-इरगव्हाण येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या 


विंधन विहिर करीता. 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचन होणार असल्यामुळे त्या 


समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 


परिसरातील शेतक-यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कार्यकारी अभियंता निम्न वर्धा कालवे, वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पुर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्‍त बाधीत होणा-या मौजा 
आर्वी खास ता. आर्वी येथिल शेत जमिन संपादीत करण्यात येत असून कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) 


महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भारपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम-१०(क) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा निरंक 


तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


विशेष नोंद :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये 


निरीक्षण करता येईल. 


वर्धा : 
दिनांक १ डिसेंबर, २०२२. 


राहुल करडिले, 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 8 


भाग १ (AT. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५५. 
प्रभारी जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून 
वाचा :- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, 
२०१९. 
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्रक्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९. 
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्र.क्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गाजप्र-२०१९-प्र.क्र. १३६-परा-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 


(५) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सी.आर.- 
४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४. 
संदर्भ :-उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वडसा येथील पत्र क्रमांक-न.भू.-ड्रोन सर्व्हे-परिरक्षण-प्रस्ताव-मौजा-पिंपळगाव-२०२२, 
दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०२२. 


अधिसूचना 
क्रमांक -एनएलआरएमपी-ड्रोन सर्व्हे-गावठाण-अधिसूचना-मौजा-पिंपळगाव-ता. वडसा-कावि-२०१-६४३४-२०२२.-- 
स्वामित्व योजनेंतर्गत SER Was भूमापन झालेल्या मौजा पिंपळगाव, तालुका वडसा, जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, वडसा यांनी त्यांच्या अधिनस्त वडसा सजा मध्ये मौजा पिंपळगाव हे गाव नव्याने समाविष्ट करुन 
सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे. उक्त गावाची सनद फी रक्‍कम मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन:३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५६. 
वाचा :- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, 
२०१९. 
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्रक्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९. 
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्र.क्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गाजप्र-२०१९-प्र.क्र. १३६-परा-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 


(५) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सी.आर.- 
४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४. 
संदर्भ :-उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, आरमोरी येथील पत्र क्रमांक-न.भू.-ड्रोन सर्व्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा-पाटणवाडा-२०२२, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


अधिसूचना 
क्रमांक -एनएलआरएमपी-ड्रोन सर्व्हे-गावठाण-अधिसूचना-मौजा-पाटणवाडा-ता. आरमोरी-कावि-२०७-६४३८-२०२२.--- 
स्वामित्व योजनेंतर्गत SAN WAS भूमापन झालेल्या मौजा पाटणवाडा, तालुका आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा पाटणवाडा हे गाव नव्याने समाविष्ट 
करुन सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे. उक्त गावाची सनद फी रक्‍कम मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन:३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर 


२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी. 
ना-एक-३ (१७६४). 


qo महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५७. 


वाचा :- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, 
२०१९. 


(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्र.क्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९. 


(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्र.क्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 


(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गाजप्र-२०१९-प्र.क्र. १३६-परा-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 


(५) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सी.आर.- 
४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४. 


संदर्भ :-उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, आरमोरी येथील पत्र क्रमांक-न.भू-ड्रोन सर्व्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा-शिवणी बु.-२०२२, 


दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


अधिसूचना 


क्रमांक -एनएलआरएमपी-ड्रोन सर्व्हेस-गावठाण-अधिसूचना-मौजा-शिवणी बु.-ता. आरमोरी-कावि-२०६-६४४१-२०२२---- 


स्वामित्व योजनेंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा शिवणी बु., तालुका आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा शिवणी बु. हे गाव नव्याने समाविष्ट 
करुन Gold कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे. उक्त गावाची सनद फी रक्‍कम मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि 


संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन:३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर 


२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५८. 


वाचा :- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, 
२०१९. 


(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्र.क्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९. 


(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चोविया-२०१५-प्र.क्र. २६-वित्त-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 


(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गाजप्र-२०१९-प्र.क्र. १३६-परा-४, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९. 


(५) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सी.आर.- 
४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४. 


संदर्भ :-उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, आरमोरी येथील पत्र क्रमांक-न.भू.-ड्रोन सर्व्हे-परीरक्षण प्रस्ताव-मौजा-नागरवाही माल-२०२२, 


दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ ११ 


अधिसूचना 


क्रमांक -एनएलआरएमपी-ड्रोन सर्व्हे-गावठाण-अधिसूचना-मौजा-नागरवाही माल-ता. आरमोरी-कावि-२०५-६४४४-२०२२.--- 


स्वामित्व योजनेंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा नागरवाही माल, तालुका आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा नागरवाही माल हे गाव नव्याने 


समाविष्ट करुन सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे. उक्त गावाची सनद फी रक्‍कम मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन:३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी. 


नंदा आंबेकर, 
गडचिरोली : प्रभारी जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२२. गडचिरोली. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


